ANPUR 


RNINo. MAHBIL / 064/ 13/ 1 / 2012 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - २ ] 


बुधवार , जानेवारी १७, २०१८ / पौष २७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

प्रपत्र ड 
पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 

जिल्हा अहमदनगर 
संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक विकाअ -१११५ /प्र. क्र . ८८ /५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. 

क्रमांक डीसी/ कार्या/९ - क /९५ / २०१८ . - मी , विश्वजित माने , जिल्हाधिकारी अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर आता सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित 
केल्याचेतारखेपासून ५ वर्षे किंवा पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती पदावर असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत अस्तित्वात राहील . 
ज्या पदामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती, ते पद संपुष्टात आल्यास, पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुध्द गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास, 
त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार (bankrupt ) जाहीर केले असल्यास , त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुध्दा, कोणतीही पूर्वसूचना न देता 
त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसील कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच, सांक्षाकित केलेबाबतची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी 
पोलीस अधीक्षक /जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार 

साक्षांकनाचे काम. - विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी 
साक्षांकन करू नये. रबरी शिक्क्यांसह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहीत साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी 
माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी सांक्षाकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून 
साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. 
अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 
३ . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना 

( एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती “मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन/ वेतन / भत्ते 
अनुज्ञेय असणार नाहीत . 


वि ( एच) ७४१ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७, २०१८ / पौष २७, शके १९३९ 


( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह “विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि , त्यांनी 
त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये. 

( तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारीम्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्युपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये . 
( चार ) “ उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

(पाच) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तत्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी 
साक्षांकन केल्याचेनिषन्न झाल्यास त्यांचेविरुध्द फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

परिशिष्ट 
पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी 


अ . क्र . 


सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


३ 


नगरपरिषद कोपरगाव 


बौध्दनगर , खडकी, कोपरगाव 


पवार संजय कारभारी 
जपे ताराबाई गणपत 
गिरमे दिपा वैभव 


कदम जनार्दन सुधाकर 


मोरे सपना भरत 


महादेव मंदिराजवळ, खडकी, कोपरगाव 
गिरमे वस्ती, जूना टाकळी रोड, कोपरगाव 
निवारा हाऊसिंग सोसायटी , कोपरगाव 
स्वामी समर्थ टॉवर्स, सप्तर्षी मळा , कोपरगाव 
कालेमळा, बाजरतळ , कोपरगाव 
स्टेशनरोड , बागुलवस्ती, कोपरगाव 
नगर - मनमाड रोड , कोपरगाव 
गजानन अपार्टमेंट , सप्तर्षी मळा, कोपरगाव 


कापडबाजार , कोपरगाव 


शिलेदार बिल्डिंग , शिवाजीनगर, कोपरगाव 


टिळकनगर , कोपरगाव 


काले रेखा अनिल 
सोनवणे सुवर्णाविवेक 
वाजेविजय गोविंदराव 
बागुल योगेश तुळशीदास 
सातभाई ऐश्वर्या संजय 
शिलेदार प्रतिभा सुनिल 
पहाडे मंदार सुभाष 
शिंगाडेवर्षा प्रफुल्ल 
कुरेशी असिफ करीम 
पगारे संदिप सावळेराव 
आढाव मंगल बाळासाहेब 
बोरावके विरेन ज्ञानदेव 
वाकचौरे माधवी राजेंद्र 
कांबळे हर्षदा दिनेश 


सुभाषनगर , धारगावरोड, कोपरगाव 


खाटीक गल्ली, कोपरगाव 
संजयनगर , दत्त मंदीराशेजारी, कोपरगाव 
कुलस्वामिनी, सुभद्रानगर , टाकळी रोड , कोपरगाव 
प्राजक्ता अपार्टमेंट परिसर , कोपरगाव 
श्रीरामचंद्र हाऊसिंग सोसायटी , कोपरगाव 
धारणगाव रस्ता , कोपरगाव 
फादरवाडी, साईनगर , कोपरगाव 
गांधीनगर , कोपरगाव 
गांधीनगर , कोपरगाव 


निखाडे स्वप्निल शिवाजी 


कहार वर्षा हिरामण 
सय्यद मेहमूद मन्वरभाई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७, २०१८ / पौष २७, शके १९३९ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


U 


नगरपरिषद कोपरगाव – चालू 


खांडेकर शिवाजी आनंदा 
शेख सईदाबी मोहिद्दीन 
सोनवणे विद्या राजेंद्र 
पाठक रविंद्र नामदेव 
वायखिंडे भारती मनिल 


दत्तनगर , कोपरगाव 
दत्त मंदिराजवळ, कोपरगाव 
रेणुका सदन , कोपरगाव 
आदर्श चौक , दत्तनगर, कोपरगाव 
विवेकानंदनगर , कोपरगाव 
मोहनीराजनगर, कोपरगाव 


आव्हाड अनिल विनायक 


विश्वजित माने , 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १० जानेवारी २०१८. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


